RNI No.MAHBIL / 2009/ 29236 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ६, अंक १ ९ ] 


गुरुवार ते बुधवार, जुलै १६-२२ , २०२० / आषाढ २५-३१, शके १९ ४२ 


[ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये १६.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


वाचा . 


- 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 

( १) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था/ सआ-५/ खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती/ २०१८ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) प्र. सरव्यवस्थापक , रतनचंद शहा सहकारी बँक लि . मंगळवेढा, जि . सोलापूर यांचे दिनांक २० मार्च 
२०१९ व दिनांक ६ ऑगस्ट २०१९ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 


- 


अ.क्र . 


क्रमांक ना.बँका/ १- स.आ/ रतनचंद शहा सह. बँक / का.क .१५६ / २०१९ / २१६८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , डॉ. किशोर तोष्णिवाल , अपर निबंधक , ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये रतनचंद शहा सहकारी बँक लि ., मंगळवेढा , जि. सोलापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नाव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
श्री . दिपक रेवाप्पा तटपटे वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सोलापूर जिल्हा 
श्री. हरिदास निवृत्ती राजगुरू 

वरिष्ठ अधिकारी वसुली अधिकारी 

सोलापूर जिल्हा 
श्री . संजय तुकाराम नलवडे वरिष्ठ अधिकारी 

वसुली अधिकारी सोलापूर, सातारा व पुणे जिल्हा 
श्री . राजेंद्र दिनकर कट्टे 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

सोलापूर जिल्हा 
५ श्री.बसवेश्वर मिल्लीनाथ सलगरकर वसुली अधिकारी 

वसुली अधिकारी सोलापूर, पुणे व सातारा जिल्हा 


१ 


२ 


my 


- 


४ 


अटी : 


(१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्जवसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 


येतील. 


भाग एक ( म.उ.वि .) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १६-२२, २०२०/ आषाढ २५-३१, शके १९ ४२ 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित 
नमून्यात कर्जवसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, सोलापूर यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीला 
सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र.२३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 

( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “सिव्हील कोर्ट ", “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह. संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी रतनचंद शहा सहकारी बँक लि . 
मंगळवेढा, जि . सोलापूर ” असा फलक लावता येईल. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची 
कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
व इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र-पाच मध्ये नमूद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 


- 


पुणे, 
दिनांक २३ ऑगस्ट २०१ ९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


, 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १६-२२, २०२० / आषाढ २५-३१, शके १ ९ ४२ 

सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांजकडून 
वाचावे . - (१) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ-५/ वसुली अधिकारी नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , 

दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३) मुख्यकार्यकारी अधिकारी सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्या., पुणे यांचे दिनांक १९ ऑगस्ट २०१९ चे 
पत्रासोबतचा प्रस्ताव . 

आदेश 


- 


अ.क्र . 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


क्रमांक ना.बँका / १- स.आ/ सुवर्णयुग बँक / का.क.१५६/ २०१९ / २२२२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, डॉ . किशोर तोष्णिवाल, अपर निबंधक , (प्रशासन) सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्या., पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधीन 
राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे : 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचेनाव 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . विनायक विठ्ठल घाटे 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . दत्तात्रय नथोबा मानकर 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . राजेंद्र कृष्णराव नाईक 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . राजेंद्र फक्कडराव काकडे शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री. सुनिल विष्णुप्रसाद बारी शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
सौ . मनिषा रविंद्र सातपुते 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . महादेव अशोक पवार 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री. विजय पांडुरंग कोंडाळकर शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
अटी 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


. 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 

( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 
असतील . 

( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित 
नमून्यात कर्ज वसूलीची माहिती जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, पुणे शहर यांना सादर करावी. 

( ४ ) वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीला 
सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 

( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 
प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात 
असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 

( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र.क्र .२३१ /१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या 
राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी या कार्यालयाचे परिपत्रक दिनांक ६ जून २०१९ मध्ये निश्चित केलेल्या बँकेच्या नावाच्या 
मोहरेचा वापर करण्यात यावा . 


भाग एक ( म.उ.वि.) - २ अ 


. 


. 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १६-२२, २०२० / आषाढ २५-३१, शके १९ ४२ 
( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " 
या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 
सह . संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम , १९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे. 

( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर वसुली अधिकारी सुवर्णयुग सहकारी बँक मर्या. पुणे " 
असा फलक लावता येईल. 

( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामिनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 
बँका यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 
कार्यवाही करावी. 

( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि 
त्याखालील नियम , १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 

( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ च्या रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. 
बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसूली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाच्या कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 

(१२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा 
संदर्भ नमूद करावा. 


वसूल करण्याची 


पुणे, 
दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ . 


डॉ . किशोर तोष्णिवाल , 
अपर निबंधक , ( प्राशासन ) सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप-विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १६-२२, २०२०/ आषाढ २५-३१, शके १९ ४२ 


4 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


APPELLATE SIDE 


No. A1202 / 2019. — The Honourable the Chief Justice and the Honourable Judges are pleased to 
grant the following Officer leave for the period mentioned against their names : 
Name and Designation 

Period 
1 . Shri R.N. Joshi, 

Ex -post facto sanction to the Commuted 
Principal District and Sessions Judge , 

Leave for 3 days from 17th September 
Ratnagiri. 

2019 to 19th September 2019 . 
2 . Smt. S. S. Sawant , 

Ex-post facto sanction to the Commuted 
Principal Judge, 

Leave for 2 days i.e. on 23rd September 
Family Court , Mumbai. 

2019 and 24th September 2019 prefixing 

holiday on 22nd September 2019 . 
3 . Smt. S.K.Keole , 

Earned leave for 3 days from 23rd 
Principal District and Sessions Judge , 

September 2019 to 25th September 2019 
Jalna . 

with permission to leave headquarter 
from 23rd September 2019 ( B.O.H.) till 

26th September 2019 ( B.O.H.). 
4 . Shri R. R. Pondkule , 

Earned leave for 3 days from 23th 
the then Judge , 

September 2019 to 25th September 
Family Court , Ahmednagar now Judge , 

2019 prefixing holiday on 22nd 
Family Court , Kolhapur . 

September 2019 with permission to 
leave headquarter from 21st September 
2019 (A.O.H.) till 26th September 2019 

(B.O.H.). 
Shri S. C. Khati , 

Ex-post facto sanction to the Commuted 
Principal District and Sessions Judge , 

Leave for 2 days i.e. on 24th September 
Gadchiroli. 

2019 and 25th September 2019 . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave 
during the above period . 


Name of the Judicial Officer 


1 . 


Shri R.N. Joshi, 


2 . 


Smt. S.S. Sawant , 


( II ) 

JudicialOfficerswith whom charge is 
kept during the leave period of 

concern Judicial Officers. 
Shri L.D. Bile , District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Ratnagiri from 17th September 
2019 (B.O.H.) till 20th September 2019 (B.O.H.) . 
Shri P. L. Palsingankar, Judge , Family Court 
No. 2 , Mumbai. 
Shri Sunil G. Vedpathak , District Judge - 1 and 
Addl. Sessions Judge, Jalna. 
Shri A. B.Bhillare , District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge, Ahmednagar . 
Shri R.N.Mehare, District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , Gadchiroli . 


3 . 


Smt. S.K. Keole , 


4 . 


Shri R.R. Pondkule , 


5 . 


Shri S. C. Khati , 


Bombay , 
Dated 21stNovember 2019 . 


YOGESH A. RANE , 
Registrar (Insp . II ). 


भाग एक ( म.उ.वि .) - २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १६-२२, २०२०/ आषाढ २५-३१, शके १९ ४२ 


THE HIGH COURT AT BOMBAY 


CORRIGENDUM 


Read : ( 1) High Court Notification No. A3902(i)/ 2019, dated 25th July 2019 

regarding grant of Maternity leave to Smt. M. N.Rathode, 6th Joint 
Civil Judge Junior Division and Judicial Magistrate First Class, 

Solapur. 
(2 ) Letter dated 4th November 2019 received from the Principal District 
and Sessions Judge, Solapur , in regard to change in arrangement of charge . 

(I ) 
No. A3902 (i)/2019.–Substitute the following entry appearing in Part II for existing entry in 
aforesaid High Court Notification i.e. " The charge during the leave period of Smt. M.N.Rathode, 6th 
Joint Civil Judge Junior Division and JudicialMagistrate First Class , Solapur is kept with Shri P. V. 
Kapadia , 9th Jt. Civil Judge Junior Division , Solapur from 13th September 2019 to 11th November 
2019." 


By Order of the Honourable the Chief Justice and Judges, 


Bombay, 
Dated 21st November 2019 . 


YOGESH A. RANE , 
Registrar ( Insp . II ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार , जुलै १६-२२, २०२० / आषाढ २५-३१, शके १ ९ ४२ 


. 


नागरी नेमणुका 
विभाग प्रमुख आणि इतर सर्व संबंधित अधिकारी यांना कळविण्यात येते की , राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या रजा, बदल्या , 
नेमणुका, शक्ती आणि त्यांच्या इतर वैयक्तिक बाबी यासंबंधीचे आदेश शासनाकडून राजपत्राच्या या भागात अधिसूचनांच्या 
स्वरूपात प्रकाशित केले जातात ; त्यामुळे वरील बाबीसंबंधी सर्व संदर्भ निकालात निघाले आहेत असे समजण्यात यावे. अशा 
अधिसूचनांमुळे त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांची कार्यमुक्ती व तत्सम बाबी यासंबंधी आनुषंगिक आदेश काढणे आवश्यक असल्यास 
राजपत्र मिळाल्यानंतर त्यांनीच ते काढले पाहिजेत . कारण शासनाकडून इतर कोणतेही आदेश काढले जाणार नाहीत. 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 

गो . ते. रुग्णालय इमारत , १० वा मजला , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०१ ९ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -१३१९ / प्र.क्र .२७८ / सेवा- २. - डॉ . मुरलीधर श्रीकिशन पारिख, वैद्यकीय अधिकारी, सामान्य रुग्णालय, अमरावती हे 
दिनांक ३१ मार्च २०१९ ( म . नं .) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


वि . पुं. घोडके , 
शासनाचे अवर सचिव 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
गो . ते. रुग्णालय इमारत , १० वा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१९ 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -१३१ ९ / प्र.क्र .२९ ७ / सेवा -२. - डॉ. तानाजी हनमंतराव माने, उपसंचालक , आरोग्य सेवा ( आमाजीआ), पुणे ( पदश्रेणी अवनत ) 
हे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१ ९ ( म. नं .) रोजी नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाले असल्याचे घोषित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


. 


वि . पुं. घोडके , 
शासनाचे अवर सचिव . 


८ 


+ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - मध्य उप -विभाग, गुरुवार ते बुधवार, जुलै १६-२२, २०२०/ आषाढ २५-३१, शके १९ ४२ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
गो. ते . रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, 
‘ ए ’ विंग , मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २१ जानेवारी २०२० 

अधिसूचना 
क्रमांक स्वेसेनि -२०१९ / प्र.क्र.४४७ / सेवा-३. — डॉ. उत्तम नामदेव पडळकर, वैद्यकीय अधिकारी, गट - अ , ग्रामीण रुग्णालय, आटपाडी, जि . 
सांगली ( वेतनस्तर S- २० : ५६१००-१७७५०० ) हे दिनांक ५ जून २०१ ९ ( म.पू. ) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त झाले आहेत. 


- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . उमेश ध . राठोड , 
कार्यासन अधिकारी. 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ मार्च २०२० 

अधिसूचना 
क्रमांक विविआ-१०२० / प्र.क्र . १३६ / २०२० / प्रशा-१ . -श्रीमती शु.रा. शेठ, सहसचिव, वित्त विभाग ह्या दिनांक २९ फेब्रुवारी, २०२० ( म.नं. ) 
रोजी शासन सेवेतून नियत वयोमानाने सेवानिवृत्त झाल्या आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


गौरी जाधव , 


कार्यासन अधिकारी. 


- 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ५ जून २०२० 

अधिसूचना 
क्रमांक सेवानि -२०२० / प्र.क्र.७१ / कामगार-८ . कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील श्री . संजय अमृतराव जाधव, 
सरकारी कामगार अधिकारी, मुंबई यांची जन्मतारीख दिनांक २० डिसेंबर १ ९ ६१ आहे . त्यांनी त्यांच्या वयाची ५८ वर्षदिनांक २० डिसेंबर २०१९ 
रोजी पूर्ण केल्यामुळे ते नियत वयोमानानुसार दिनांक ३१ डिसेंबर २०१ ९ ( म.नं.) पासून शासकीय सेवेतून सेवानिवृत्त झाले आहेत. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तिवेतन) नियम, १९ ८२ च्या नियम १३५ ( ए) नुसार ही अधिसूचना निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . श्री . ल. पुलकुंडवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


